RNI No.MAHBIL/ 2009/ 29236 


Disa 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , 

नेमणुका इत्यादी 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई, दिनांक १२ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक १३८०४ / क -१. - मा . विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवरील “ खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी 
पदावर श्री . मनोजकुमार गोरख महाले, अवर सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची दिनांक १० जुलै २०१९ ( म.पू. ) पासून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

श्री . महाले , अवर सचिव यांची ही प्रतिनियुक्ती मा . विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या पदावधीपर्यंतच राहील किंवा त्यांच्या 
इच्छेनुसार त्यापूर्वीही समाप्त करण्यात येईल . 


" 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस-२०१ ९ / प्र.क्र . ४४ / फ - ७. - श्री . प्रवीण श्रीवास्तव, भावसे (१९ ८६ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( माहिती तंत्रज्ञान व 
धोरण ), नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या 
पदाचा कार्यभार, दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजी ( मध्यान्होत्तर) स्वीकारला आहे. 

२. श्री . एम. के. राव, भावसे (१९ ८७ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव), पश्चिम मुंबई यांची पदोन्नतीने पदस्थापना प्रदान मुख्य 
वनसंरक्षक ( माहिती तंत्रज्ञान व धोरण ) नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजी 
( मध्यान्होत्तर ) स्वीकारला आहे . 

३. श्री . जीत सिंह, भावसे (१९ ८७ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे यांची बदलीने पदस्थापना सदस्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक १ जून २०१९ रोजी 
( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

४. श्री . विकास गुप्ता, भावसे (१ ९८८ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( महा कॅम्पा), नागपूर यांची बदलीने 
पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( प्रशासन- दुय्यम संवर्ग), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, 
दिनांक ३० जून २०१ ९ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) स्वीकारला आहे. 

५. श्री . ए. एस. कळसकर , भावसे ( २००१) मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन) वन्यजीव , नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य 
वनसंरक्षक ( प्रा .) धुळे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक ९ जून २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

६. श्री . ऋषीकेश रंजन, भावसे ( १९९ ६) मुख्य व्यवस्थापक , उत्तर चंद्रपूर प्रदेश , महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ , चंद्रपूर यांची बदलीने 
पदस्थापना मुख्य व्यवस्थापक, नागपूर प्रदेश , महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , 
दिनांक ३० जून २०१९ रोजी ( मध्यान्होत्तर) स्वीकारला आहे . 

७. श्री . रवी वानखेडे, भावसे ( २००३ ) वनसंरक्षक ( वन्यजीव ), पुणे यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( प्रा .) यवतमाळ या पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक २९ मे २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

८. श्री . सु . दे. वाढई , भावसे ( २००७ ) उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) बुलढाणा यांनी कार्यमुक्त न झाल्याने पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( वनसंवर्धन ), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक ८ मार्च२०१ ९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

९. श्रीमती गिन्नी सिंह , भावसे ( २०१२ ) उप वनसंरक्षक ( पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत ) यांची पद स्थापना उप वनसंरक्षक 
( नियोजन व व्यवस्थापन ) वन्यजीव, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक ३० मे २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व ) 
स्वीकारला आहे. 

१०. श्री . रमेश कुमार , भावसे ( २००६ ) उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजन ), यवतमाळ (रजेवर होते ) यांची पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( वन्यजीव ), पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक ३ जून २०१ ९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

११. श्री . आर. के . दास, भावसे (१९८३ ) पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत यांची पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजन), ठाणे स्थित नवी मुंबई 
या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक ३० मे २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) स्वीकारला आहे. 

१२. श्री . सुनील लिमये, भावसे (१९ ८८ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) पूर्व नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक ( वन्यजीव), पश्चिम मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक २७ जून २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व) 
स्वीकारला आहे . 

१३. श्री . बी . एस. हुडा, भावसे ( १ ९९ ० ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( संरक्षण), नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना अपर प्रदान मुख्य 
वनसंरक्षक ( वन्यजीव) पूर्व नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक २७ जून २०१९ रोजी ( मध्यान्हपूर्व ) 
स्वीकारला आहे . 

१४. श्रीमती पियुषा प्रमोद जगताप, भावसे ( २०१४ ) प्रसुती रजवरून रुजू झाल्याने त्यांची पदस्थापना विभागीय वन अधिकारी, मेळघाट वन्यजीव 
विभाग, परतवाडा या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार , दिनांक १३ मे २०१ ९ रोजी (मध्यान्हपूर्व ) स्वीकारला आहे. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वीरेंद्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


३ 


. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जुलै २०१ ९. 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक डीएजे .१५१९ / १९९ / प्र.क्र . ३८ / का .३. - ज्याअर्थी, विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय , दिनांक २० जुलै २०१६, दिनांक १३ 
ऑक्टोबर २०१६ आणि दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ अन्वये मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या सहमतीने राज्यात १४ ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये, 
१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ५ वर्षाचे कालावधीकरिता स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अस्थायी पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी खालील नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांचीनियुक्ती न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावर १४ वा 
वित्त आयोग अंतर्गत योजनेखाली ५ वर्षे कालावधीकरिता करावयाची शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन याद्वारे कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम , १९८४ च्या कलम ३ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरिता न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय 
या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती करीत आहे. 


अ.क्र . 


उमेदवारांची नावे 


सद्यःस्थिती 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . एजाज मोहम्मद 


२ 


श्रीमती शिंदे अमृता अमोल 


८ 


श्रीमती ठाकरे 

शुभदा 


अनंत 


८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
औरंगाबाद . 

वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद . 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अकोला. 
महानगर दंडाधिकारी , ३४ वे न्यायालय , विक्रोळी, मुंबई. 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
पैठण , औरंगाबाद . 


४ 


. 


श्री . पाटील सतिश नाना 
श्री . लिमकर रितेश रविशंकर 


५ 


. 


वरील न्यायिक अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता उच्च न्यायालय ठरवेल त्याप्रमाणे राहील. तसेच त्यांची नियुक्ती ५ वर्षांचे कालावधीकरिता अस्थायी 
स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. श्या . कलोती, 
विधि सल्लागार नि - सहसचिव , 

महाराष्ट्र शासन . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th July 2019 


NOTIFICATION 


No. SPP.2019 /U.O.R.26 /D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Prashant Sathianathan as “ Special Public Prosecutor” for conducting all the cases 
in Sessions Court, Special Court and Hon ble High Court, Mumbai which is arising out of C.R.No. 02 / 
2019 Registered at Anti Terrorism Squad Police Station , Kalachowky , Mumbai. 

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. The fees of Adv . Prashant Sathianathan , Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any 
reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th July 2019 


NOTIFICATION 


No. SPP.1018 / 1333 /C.R.257/D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Dinesh D. Tiwari, as " Special Public Prosecutor” for conducting the Court Case 
No.648 /PW /2016 pending before Addl. Chief Metropolitan Magistrate , Bandra , Mumbai which is arising 
out of C.R. No.372/2014 registered at Khar Police Station , Mumbai. 

2. Lump sum fees of Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only) as quoted by Adv. Dinesh D. Tiwari 
has been already deposited by the applicant Shri Rafiq Musa Patel with the Government, vide R.B.I. 
Challan No. 1917 dated 5th July 2019. The amount will be paid to Adv . Dinesh D. Tiwari, after 
completion of case . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke /modify /annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ जुलै २०१९ 


~ 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी .२४१५ / प्र.क्र .३७५ / का.१४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार कोल्हापूर जिल्हा 
व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक ८ जुलै २०१६ अन्वये दिनांक ९ जुलै २०१६ पासून पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . उपरोक्त नियुक्तीस शासन 
अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ जुलै, २०१८ अन्वये देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजी समाप्त होत आहे. 

आता, सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


अॅड . अमृता 

अनिल पाटोळे 
अॅड . शितल शांतीनाथ रोटे 
अॅड . समीर शिवाजी तांबेकर 
अॅड . राजेश विलास चव्हाण 
अॅड. सुनिल आप्पासाहेब तेली 
अॅड. अमिता अविनाश कुलकर्णी 
अॅड . प्रतिभा जयकर जाधव 


५ 


७ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक पीईएन.२०१७ / प्र.क्र .१२२ / दोन.- शासन अधिसूचना क्र . पीईएन .२०१७ / प्र.क्र .१२२ / दोन, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१७ अधिक्रमीत 
करण्यात येत असून सुधारीत अधिसूचना खालील प्रमाणे आहे. 

श्रीमती सु . र. रत्नपारखी, कक्ष अधिकारी ह्या दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ ( म.पू. ) रोजी विधि व न्याय विभाग , औरंगाबाद कार्यालयातील 
“ कक्ष अधिकारी " या पदावरून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शर्मिला नागले, 


कक्ष अधिकारी . 


. 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १-सआ/ दि डेक्कन मचंटस् बँक / का.क .१५६/ २०१८ / ७५२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि डेक्कन मर्चेटस् को - ऑप . बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही 
पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

जिल्हे 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री . प्रकाश रामचंद्र राणे उप सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
२ श्री . कृष्णा बाळाराम परब 

वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
३ श्री . राजू विठ्ठल जाधव 

वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
श्री . तानाजी 

दादू आवटे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली 
श्री. विजय वासुदेव गोवळकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 
श्री . विश्वास महादेव करंबेळकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

नाशिक 
श्री . तुषार सोमनाथ पवार 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . रामदास ठाणगे 

वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 
अटी. 


( ५ ) 


१ 


४ 


६ 


७ 


८ 


रायगड 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (१), मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि डेक्कन मर्चेटस् को - ऑप. बँक 
मुंबई " असा फलक लावता येईल . 


लि ., 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २ ९ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ 
( ३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पुणे अर्बन को - ऑप. बँक लि . पुणे यांचे दिनांक २८ मार्च २०१९ चे पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ पुणे अर्बन बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ८३६. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पुणे अर्बन को - ऑप . बँक लि ., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


•• 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


( १ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . चेतन उत्तम सातपुते 
श्री . राजेंद्र 

मधुकर गालिंदे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
वसुली अधिकारी 
सब अकौटंट 


कार्यक्षेत्र 
जिल्हा 

( ५ ) 
पुणे जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 


१ 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ , २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र.२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पुणे अर्बन को - ऑप. बँक लि ., पुणे " 
असा फलक लावता येईल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १ ९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी समर्थ सहकारी बँक लि . सोलापूर यांचेदिनांक २५ मार्च २०१९ चे पत्रासोबतचा 

प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ / समर्थ सह बँक / का.क .१५६ / २०१ ९/ ८३५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये समर्थ सहकारी बँक लि . सोलापूर , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही- पुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


जनरल मॅनेजर 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . रंगदाळ श्रीकांत केशव 
श्री . हिप्परगे संगमेश्वर मल्लीकार्जुन 
श्री . लोंढे नंदकुमार बाबुराव 
श्री . जगदाळे युवराज पांडुरंग 
श्री . पटणशेट्टी समीर मल्लीनाथ 
श्री . बिंजगेरमठ विरेंद्र विरुपाक्ष 


उप व्यवस्थापक 


३ 


उप व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
सोलापूर जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 
सोलापूर जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 
सोलापूर जिल्हा 


४ 


५ 


कनिष्ठ अधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 
कनिष्ठ अधिकारी 


६ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , समर्थ सहकारी बँक लि . सोलापूर 
असा फलक लावता येईल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ 

नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४, दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई यांचेदिनांक १६ मार्च २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ /शिवकृपा सह / २०१९ / ८६१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुदाम आनंदराव जाधव 

वरिष्ठ व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
२ श्री . चंद्रकांत गुलाब जाधव 

उप व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
३ श्री . ज्ञानेश्वर शंकर बांदल उप व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
श्री . प्रविण मधुकर मांढरे सह व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
श्री . रविंद्र गोविंद निकम वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
श्री . नवनाथ मोतीराम वारागडे वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
श्री . विश्वनाथ बाजीराव धापते वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
धनंजय जानु धाडवे वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
श्री . शंकर भानुदास शिंदे वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
१० श्री . शरद दत्तात्रय जाधव वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
११ श्री . सुनिल शंकर काळे वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
१२ श्री . चांगदेव बबन अनभुले वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
१३ श्री . दिपक उत्तमराव येवले 

वरिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 

विक्री अधिकारी 
१४ श्री . गजानन लक्ष्मण ढमाळ कनिष्ठ अधिकारी विशेष वसुली व 

महाराष्ट्र राज्य 
विक्री अधिकारी 


४ 


५ 


६ 


८ 


श्री . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१५ श्री . सुर्यकांत पंडीत कुंभार 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


१६ श्री . बबन विठोबा पवार 


सह व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


१७ श्री . वैभव चंद्रकांत जगताप 


सह व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


१८ श्री . एकनाथ ज्ञानोबा चव्हाण 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


१ ९ श्री . धोंडीराम माणिकराव शिंदे 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२० श्री . राजेश निवृत्ती गाडवे 


वरिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२१ श्री . सतिश रामदास जाधव 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२२ श्री . संतोष ब्रम्हदेव शेलार 


कनिष्ठ अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२३ श्री . अशोक लव्हाजी फडतरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


२४ श्री . मनोज पांडुरंग भोसले 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२५ श्री . प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण 


कनिष्ठ अधिकारी 


ठाणे 


२६ श्री . लक्ष्मण मानसिंग फडतरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


२७ श्री . नंदकुमार जगन्नाथ जाधव 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


२८ श्री . राजेंद्र पांडुरंग कदम 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


२ ९ श्री . संजय हणमंत बोराडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पालघर 


३० श्री . योगेश शिवाजी चिकणे 


कनिष्ठ अधिकारी 


रायगड 


३१ श्री . सुरेश शिवाजी मोरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


ठाणे 


३२ श्री . गोविंद माणिकराव पोळ 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


३३ श्री . संजय शंकर हातेकर 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


३४ श्री . निलेश बाबुराव देशमुख 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


१३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३५ श्री . अशोक उत्तम भोसले 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


३६ श्री . जगन्नाथ पांडुरंग कोकरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


३७ श्री . नितीन पोपट भोसले 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


३८ श्री . सतीश काकसो भोसले 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


३ ९ श्री . विठ्ठल शिवाजी शिर्के 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


४० श्री . दत्तात्रय विष्णु गुडगुडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


४१ श्री . विकास अरुण चव्हाण 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


४२ श्री . इंद्रजीत हणमंत यादव 


कनिष्ठ अधिकारी 


सांगली 


४३ श्री . संतोष आनंदराव इंगवले 


कनिष्ठ अधिकारी 


रायगड 


४४ श्री . किरण हणमंत शिंदे 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


४५ श्री . संतोष धोंडीराम सावंत 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


४६ श्री . विठ्ठल ज्ञानदेव तळोले 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


४७ श्री . दत्तात्रय आनंदराव शिंदे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सांगली 


४८ श्री . दिपक ज्ञानदेव पवार 


कनिष्ठ अधिकारी 


कोल्हापूर 


४ ९ श्री . अनिल सदाशिव चव्हाण 


कनिष्ठ अधिकारी 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


५० श्री . संतोष 


सुभाष 


दरेकर 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे व सातारा 


५१ श्री . राजेश भिमराव निकम 


कनिष्ठ अधिकारी 


सातारा 


५२ श्री . अर्जुन जिजाबा करांडे 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


५३ श्री . शंकर किसन पांगारकर 


कनिष्ठ अधिकारी 


पुणे 


५४ श्री . नितीन शंकर फडतरे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सोलापूर 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ , २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


. 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


५५ श्री . मंगेश माणिकचंद घाडगे 


कनिष्ठ अधिकारी 


सांगली व सोलापूर 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम, १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा 
दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१९ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार, जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 /1172 


Read .— ( 1 ) High Court Memo of Annual General Transfers - 2019 dated 4th April 

2019 . 


(2 ) High Court Memo of Annual General Transfers - 2019 Dated 03 May 2019. 


I 


The Hon ble the Chief Justice and the Hon ble Judges have been pleased to modify the entry at 


Sr. No. 14 of High Court Memo of District Judges Dated 04 April 2019 regarding transfer & posting of 


Shri H.M. Patwardhan , District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Thane and on retention continue 


him as District Judge - 3 & Additional Sessions Judge, Thane vice Shri S.B. Bahalkar. 


II 


The Hon ble the Chief Justice and the Hon ble Judges have been pleased to modify the entries at 


Sr. Nos. 138 & 139 of High Court Memo of District Judges Dated 04 April 2019 regarding transfer 


and posting of Smt. B.V.Kale, Judge, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Mumbai and 


Shri K.M. Jaiswal, Judge, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Mumbai and on retention 


continue them as Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge, Mumbai respectively . 


The Hon ble the Chief Justice and the Hon ble Judges have been pleased to make the following 


postings: 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . NAME 
NO . 

(ON REPATRIATION ) 
1 Shri Karmarkar A.N. 


Joint Charity Commissioner , 
Mumbai 


Judge, City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


2 Shri Wagh B.V. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Beed 


Judge , City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


P & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . NAME 
NO . 
3 Shri Sayyad A.S. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Nanded 


Judge, City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


4 Shri Sitre P.R. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Bhusawal, Jalgaon 


Judge, City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


5 


Shri Jadhav Purushottam B. 


District Judge - 12 and Additional Judge , City Civil Court and 
Session Judge , Nagpur 

Additional Session Judge , Mumbai, 


6 


Shri Wadgaonkar S.U. 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


Judge, City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


7 Shri Bhosale R.R. (* ) 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Vasai, Thane 


Judge, City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


8 Shri Kokare R.V. 


District Judge - 18 and Assistant 
Session Judge , Pune 


Judge, City Civil Court and Assistant 
Session Judge , Mumbai, 


9 


Smt. Ghadge N.T. (*) 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , 
Aurangabad 


Adhoc Judge , City Civil Court and 
Additional Session Judge , Mumbai, 


10 Shri Bhosale M.A. 


Adhoc District Judge -3 and 
Assistant Session Judge , 
Aurangabad 


Adhoc Judge, City Civil Court and 
Assistant Session Judge , Mumbai, 


11 Smt. Pulate J.R. 


Adhoc District Judge -3 and 
Assistant Session Judge , Jalna 


Adhoc Judge, City Civil Court and 
Assistant Session Judge , Mumbai, 


12 Shri Bhutada O.K. (* ) 


Adhoc District Judge -2 and Adhoc District Judge, Small Causes 
Additional Session Judge , Jalgaon Court and Additional Session Judge , 

Mumbai, 


13 Shri Shete A.M. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Ahmednagar, vice 
Shri S.R. Navandar transferred 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


१७ 


NAME 


PRESENT POSTING 


SR . 
NO . 


NEW POSTING 


14 Shri Natu M.R. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Hingoli, 
Parbhani 


Adhoc District Judge -2 and 
Additional Session Judge , 
Ahmednagar , vice Smt. Kalpana K. 
Patil 


15 Smt. Patil Kalpana K. 


Adhoc District Judge -2 and 
Additional Session Judge , 
Ahmednagar 


Adhoc District Judge -3 and 
Additional Session Judge , 
Ahmednagar, vice Shri P.V. Chatur 


16 Smt. Rao P.N. 


Adhoc Judge, City Civil Court and 
Assistant Session Judge , Mumbai 


Adhoc District Judge -4 and Assistant 
Session Judge , Ahmednagar, vice 
Smt. P.P. Bankar transferred 


17 Shri Chatur P.V. 


Adhoc District Judge -3 and 
Additional Session Judge , 
Ahmednagar 


Adhoc District Judge -5 and 
Additional Session Judge , 
Ahmednagar, 


18 Shri Belkar S.M. (* ) 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Buldhana 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Newasa, Ahmednagar , 
vice Shri A.L. Tikle transferred 


19 Shri Tapkire S.M. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Vaijapur, 
Aurangabad 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Newasa, Ahmednagar, 


20 Shri Ghumare D.S. (* ) 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Jalna 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Sangamner, 
Ahmednagar, vice Shri S.G. Inamdar 
transferred 


(ON REPATRIATION ) 


21 Shri Bhosale S.Y. 


Joint Charity Commissioner , 
Aurangabad 


District Judge - 2 and Assistant 
Session Judge Sangamner , 
Ahmednagar, vice Shri P.S. Vithalani 
transferred 


22 Shri Bhalerao H.K. 


District Judge -- 10 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Akola , vice Shri A.S. 
Jadhav transferred 


23 Shri Patange Dilip B. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Akola 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Akola , vice Shri V.D. 
Kedar transferred 


24 Shri Shingade D.P. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Akola 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Akola , vice Shri Dilip 
B. Patange 


ATT € (9.3.fa .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


25 Shri Sharma A.K. 


District Judge - 13 and Additional District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Nagpur 

Session Judge , Akola , vice Shri D.P. 
Shingade 


26 Shri Tiwari R.S. (* ) 


Judge Family Court , Buldhana 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Amravati, vice Smt. 
A.B. Sharma transferred 


27 Shri Pathan M.H. 


District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge Udgir, Latur 


District Judge - 3 and Assistant 
Sessions Judge , Amravati, vice Shri 
V.S. Tiwari transferred 


28 Shri Joshi K.G. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Solapur 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Amravati, vice Smt. 
V.D. Ingle transferred 


29 Shri Gaike V.S. 


District Judge -1 and Additional 
Session Judge Kandhar , Nanded 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Amravati, vice Shri 
A.V. Dixit 


30 Shri Dixit A.V. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Amravati 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Amravati , vice Shri 
F.M. Khwaja transferred 


31 Smt. Sinha S.A. 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Amravati, 


32 Shri Bhosale S.M. 


Judge , City Civil Court and District Judge - 5 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Aurangabad, vice 

Shri S.G. Girdhari 


33 Shri Girdhari S.G. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Shri K.R. Choudhari 


34 Shri Choudhari KR. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Smt. S.S. Bhishma 


35 Smt. Bhishma S.S. 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Smt. P.P. Karnik transferred 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


NAME 


SR . 
NO . 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


36 Smt. Mitkari T.G. 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Nagpur 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Shri V.H. Patwadkar transferred 


37 Smt. Nimbalkar R.S. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


District Judge - 10 and Additional 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Shri H.K. Bhalerao transferred 


38 Shri Salunkhe A.D. 


District Judge - 14 and Additional District Judge - 12 and Additional 
Session Judge , Aurangabad Session Judge , Aurangabad, vice 

Smt. A.S. Newase transferred 


39 Shri Deshpande M.S. 


Judge, City Civil Court and District Judge - 13 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Aurangabad , vice 

Shri C.S. Datir transferred 


40 Shri Patil M.N. 


District Judge - 15 and Assistant 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 14 and Assistant 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Shri A.D. Salunkhe 


41 Shri Qureshi A.R. 


Adhoc District Judge -2 and 
Additional Session Judge , 
Aurangabad 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge 
Aurangabad , vice Smt. N.T. Ghadge 
transferred 


42 Shri Kulkarni Ajay A. (* ) 


Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Session Judge , Solapur 


Adhoc District Judge - 2 and Assistant 
Session Judge , Aurangabad , vice 
Shri A.R. Qureshi 


(ON REPATRIATION ) 


43 Shri Shaikh M.Q.S.M. 


Member Industrial Court , 
Bhandara 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Vaijapur, Aurangabad , 
vice Shri S.B. Gaidhani 


44 Shri Gaidhani S.B. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Vaijapur, 
Aurangabad 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Vaijapur, Aurangabad , 
vice Shri S.M. Tapkire transferred 


45 Shri Kachare S.B. (* ) 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge Biloli ,Nanded 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Beed , vice Shri K.B. 
Wagh transferred 


46 Shri Pol U.T. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Beed 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Beed , vice Shri A.S. 
Gandhi transferred 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


(ON REPATRIATION ) 


47 Shri Patil K.R. 


Member , Industrial Court , Thane District Judge - 3 and Additional 

Session Judge , Beed , vice Shri U.T. 
Pol 


48 Smt. Sapatnekar S.S. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Ambajogai, Beed , vice 
Shri D.A. Deshpande transferred 


49 Smt. Sharma A.B. 


District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Amravati 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Bhandara , vice Shri 
Rajaram P. Pande transferred 


(ON REPATRIATION ) 


50 Shri Khune P.S. 


Member, Industrial Court , 
Yavatmal 


District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Bhandara, vice Shri 
S.B. Bhansali transferred 


51 Smt. Hankare C.R. 


Judge Family Court , Jalgaon 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Buldhana , vice Shri 
S.M.Belkar transferred 


52 Shri Deshpande R.D. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Satara 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Khamgaon , Buldhana, 


53 Shri Nikam D.L. 


Adhoc District Judge, Small Causes Adhoc District Judge -1 and Assistant 
Court and Assistant Session 

Session Judge Khamgaon , Buldhana, 
Judge , Mumbai 

vice Shri V.M.Pathade transferred 


54 Shri Khongal S.V. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Hinganghat , 
Wardha 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Mehkar, Buldhana , 
vice Shri R.N. Hiwase transferred 


55 Shri Kedar V.D 


District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Akola 


District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Chandrapur, vice 
Shri A.G. Joshi transferred 


56 Shri Sayyed A.H. 


Judge Family Court , Dhule 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Dhule , vice Shri M.G. 
Chavan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


२१ 


NAME 


SR . 
NO . 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


57 Shri Chavan M.G. 


District Judge -- 4 and Assistant 
Session Judge , Dhule 


District Judge - 5 and Assistant 
Session Judge , Dhule 


58 Shri Gaud D.Y. 


Adhoc District Judge -4 and 
Assistant Session Judge , Thane 


Adhoc District Judge -1 and Assistant 
Session Judge , Dhule 


59 Shri Parate S.B. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Washim 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Gondia , vice Smt. 
M.A. Anand transferred 


60 Shri Joshi A.G. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Chandrapur 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Gondia 


61 Shri Katariya R.J. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Jalgaon 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Jalgaon , vice Smt. 
J.P. Darekar transferred 


62 Shri Deshpande D.A. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Ambajogai , Beed 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Jalgaon , vice Shri 
R.J. Katariya 


63 Shri Hiwase R.N. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Mehkar, 
Buldhana 


Adhoc District Judge -2 and 
Additional Session Judge , Jalgaon , 
vice Shri O.K. Bhutada transferred 


(ON REPATRIATION ) 


64 Shri Joshi V.R. 


Joint Secretary Law and Judiciary District Judge - 1 and Additional 
Department, Nagpur 

Session Judge Amalner , Jalgaon , vice 
Shri Rajeev P. Pande 


65 Shri Pande Rajeev 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Amalner, Jalgaon 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Amalner, Jalgaon , vice 
Shri V.P. Avhad transferred 


66 Shri Bhansali S.B. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Bhandara 


Distriet Judge - 2 and Additional 
Session Judge Bhusawal , Jalgaon , 
vice Shri P.R. Sitre transferred 


67 Shri Tikle A.L. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Newasa , 
Ahmednagar 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Jalna , vice Shri D.S. 
Ghumare transferred 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


SR . 
NO . 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


68 Shri Raghuwanshi V.G. 


District Judge - 11 and Additional District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Nagpur 

Session Judge , Jalna , vice Shri R.M. 
Mishra transferred 


69 Shri Khwaja F.M. (* ) 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Amravati 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Jalna, 


70 Shri Shelke B.D. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Kolhapur, vice Smt. 
A.U. Kadam transferred 


71 Smt. Patil S.R. 


Judge, City Civil Court and District Judge - 2 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Kolhapur, vice Shri 

B.D. Shelke . 


72 Shri Jadhav M.K. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Kolhapur, vice Shri 
A.M. Shete transferred 


73 Shri Nagalkar P.M. 


District Judge - 6 and Additional 
Sessions Judge , Kolhapur 


District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Kolhapur, vice Smt. 
R.S. Nimbalkar transferred 


74 Shri Vithalani P.S. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Sangamner, 
Ahmednagar 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Kolhapur, vice Shri 
M.K. Jadhav 


75 Shri Gudadhe D.K. 


Adhoc Judge, City Civil Court and Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , Mumbai Additional Session Judge , Kolhapur, 

vice Shri B.D. Kulkarni 


76 Shri Kulkarni B.D. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , 
Kolhapur 


Adhoc District Judge - 2 and 
Additional Session Judge , Kolhapur, 
vice Shri Sachin B.Munde 


77 Shri Munde Sachin B. 


Adhoc District Judge -2 and Adhoc District Judge -3 and Assistant 
Assistant Session Judge , Kolhapur Session Judge , Kolhapur, vice Shri 

Santosh P. Deshmukh 


78 Smt. Choudhari Inamdar A.V 


Adhoc District Judge -3 and 
Assistant Session Judge , Thane 


Adhoc District Judge -4 and Assistant 
Session Judge , Kolhapur, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


२३ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


79 Shri Deshmukh Santosh P. 


Adhoc District Judge -3 and Adhoc District Judge -5 and Assistant 
Assistant Session Judge , Kolhapur Session Judge , Kolhapur, 


80 Shri Dalvi J.M. ( * ) 


Adhoc District Judge -2 and 
Assistant Session Judge , 
Osmanabad 


Adhoc District Judge -3 and Assistant 
Session Judge , Latur, 


81 Shri Gujarathi A.V. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Udgir , Latur 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Udgir, Latur, vice Shri 
M.H. Pathan transferred 


82 Shri Ali S.A.S.M. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Nagpur 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Shri 
V.K. Yawalkar transferred 


83 Smt. Sayyad P.F. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Nagpur 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Shri 
S.A.S.M. Ali 


84 Shri Kazi A.S. 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Nagpur 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Smt. 
P.F. Sayyad 


85 Shri Karhale S.K. 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Pune 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Smt. 
A.C. Raut transferred 


86 Shri Harne A.D. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Gangakhed , 
Parbhani 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Shri 
A.S. Kazi 


87 Smt. Ingle V.D. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Amravati 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Smt. 
T.G.Mitkari transferred 


88 Shri Patare R.R. 


District Judge - 1 and Additional District Judge - 11 and Additional 
Session Judge Malshiras , Solapur Session Judge , Nagpur, vice Shri 

V.G. Raghwanshi transferred 


89 Shri Patil Sunil M. 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Solapur 


District Judge - 12 and Additional 
Session Judge , Nagpur, vice Shri 
Purushottam B. Jadhav transferred 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


90 Smt. Shaikh R.K. 


Adhoc District Judge -1 and 
Assistant Session Judge 
Pandharpur, Solapur 


Adhoc District Judge -1 and Assistant 
Session Judge , Nagpur, vice Shri 
V.M.Vaidya 


91 Shri Vaidya V.M. 


Adhoc District Judge -1 and Adhoc District Judge -2 and 
Additional Session Judge , Nagpur AdditionalSession Judge , Nagpur, 

vice Smt. R.K. Kshirsagar 


92 Smt. Kshirsagar R.K. 


Adhoc District Judge -2 and 
Assistant Session Judge , Nagpur 


Adhoc District Judge -3 and Assistant 
Session Judge , Nagpur, 


93 Shri Mandawgade M.R. 


District Judge - 7 and Assistant 
Session Judge , Nanded 


District Judge - 3 and Assistant 
Session Judge , Nanded , vice Shri 
A.S. Sayyad transferred 


94 Shri Khose N.D. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , Satara 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , Nanded , 
vice Shri N.S. Momin 


95 Shri Momin N.S. 


Adhoc District Judge -1 and 
Assistant Session Judge , Nanded 


Adhoc District Judge - 2 and Assistant 
Session Judge , Nanded , 


96 Shri Mande V.K. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Nanded 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Biloli, Nanded , vice 
Shri S.B. Kachare transferred 


97 Shri Salgar A.S. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Khed - 
Rajgurunagar , Pune 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Kandhar, 
Nanded , vice Shri V.S. Gaike 
transferred 


98 Shri Bhagwat A.S. 


Adhoc Judge , City Civil Court and Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge , Mumbai Additional Session Judge , 

Nandurbar , 


99 Shri Pathade V.M. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge 
Khamgaon , Buldhana 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Shahada , 
Nandurbar, 


100 Shri Gimekar N.G. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Nashik 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Nashik, vice Smt. 
U.M.Nandeshwar transferred 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


२५ 


NAME 


SR . 
NO . 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


101 Shri Kulkarni Vikas Shivruprao District Judge - 5 and Additional 

Sessions Judge , Pune 


District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik , vice Shri 
N.G. Gimekar 


102 Shri Zapate J.P. 


District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik 


District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik , vice Smt. 
S.S. Ghodke transferred 


103 Smt. Nair S.S. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Nashik 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Nashik , vice Shri J.P. 
Zapate 


104 Shri Pandey S.T. 


District Judge - 7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik 


District Judge - 6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik , vice Smt. 
S.S. Nair 


105 Shri Desai V.P. 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Nashik , vice Shri S.T. 
Pandey 


106 Smt. Todkar S.S. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Nanded 


District Judge - 10 and Additional 
Session Judge , Nashik , vice Smt. 
S.C. Jadhav 


107 Smt. Jadhav S.C. 


District Judge - 10 and Assistant 
Session Judge , Nashik 


District Judge - 11 and Assistant 
Session Judge , Nashik , 


108 Shri Gandhi A.S. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Beed 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge Malegaon , Nashik , 


109 Shri Deshpande M.G. 


Judge, City Civil Court and District Judge - 1 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Osmanabad , vice Shri 

S.A.A.R. Auti transferred 


110 Smt. Makhare N.H. (* ) 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Osmanabad , 


111 Shri Inamdar S.G. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Sangamner, 
Ahmednagar 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Gangakhed , Parbhani, 
vice Shri A.D. Harne transferred 


TT VCA ( 4.3.fl. ) - 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


112 Shri Shinde N.B. 


District Judge -- 3 and Additional 
Session Judge Baramati, Pune 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Hingoli, Parbhani, 


113 Shri Bhaisare A.S. 


District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Pune 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Pune, vice Shri D.G. 
Murumkar transferred 


114 Shri Vadane K.D. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Pune 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Pune, vice Shri A.S. 
Bhaisare 


115 Shri Pande R.M. 


Judge Family Court , Ahmednagar District Judge - 3 and Additional 

Session Judge , Pune, vice Shri K.D. 
Vadane 


116 Smt. Karnik P.P. 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Pune, vice Shri Vikas 
Shivruprao Kulkarni transferred 


117 Shri Yawalkar V.K. 


District Judge - 4 and Assistant 
Session Judge , Nagpur 


District Judge - 7 and Assistant 
Session Judge , Pune , vice ShriM.R. 
Purwar 


118 Shri Purwar M.R. 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Pune 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Pune, vice Shri S.M. 
Menjoge transferred 


119 Shri Navandar S.R. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Ahmednagar 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Pune , vice Shri S.K. 
Karhale transferred 


120 Shri Tamboli S.R. 


Judge , City Civil Court and District Judge - 11 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Pune, vice Smt. M.M. 

Deshpande 


121 Shri Waghmare H.R. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Nanded 


District Judge - 12 and Additional 
Session Judge , Pune, vice Shri S.H. 
Gwalani 


122 Smt. Deshpande M.M. 


District Judge - 11 and Additional District Judge - 13 and Additional 
Session Judge , Pune 

Session Judge , Pune, vice Smt. R.V. 
Adone 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


२७ 


NAME 


SR . 
NO . 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


123 Shri Gwalani S.H. 


District Judge - 12 and Additional District Judge - 14 and Additional 
Session Judge , Pune 

Session Judge , Pune, vice Shri A.Y. 
Thatte 


124 Smt. Adone R.V. 


District Judge - 13 and Additional District Judge - 15 and Additional 
Session Judge , Pune 

Session Judge , Pune, vice Shri G.P. 
Agrawal 


125 Shri Thatte A.Y. 


District Judge - 14 and Additional District Judge - 16 and Additional 
Session Judge , Pune 

Session Judge , Pune, vice Shri P.C. 
Bhagure 


126 Shri Agrawal G.P. 


District Judge - 15 and Additional District Judge - 17 and Additional 
Sessions Judge , Pune 

Sessions Judge , Pune, vice ShriN.K. 
Maner transferred 


127 Shri Bhagure P.C. 


District Judge - 16 and Additional District Judge - 18 and Additional 
Session Judge , Pune 

Session Judge , Pune, vice Shri R.V. 
Kokare transferred 


128 Shri Rathi R.R. 


District Judge -4 and Additional 
Session Judge Baramati, Pune 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge Baramati, Pune, vice 
Shri N.B. Shinde transferred 


129 Shri Lokhande R.V. 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge 
Mangaon , Raigad at Alibag 


Adhoc District Judge -1 and 
Additional Session Judge Baramati, 
Pune, vice Shri D.B. Bangade 


130 Shri Bangade D.B. 


Adhoc District Judge -1 and 
Assistant Session Judge Baramati, 
Pune 


Adhoc District Judge -2 and Assistant 
Session Judge Baramati, Pune, 


131 Shri Ambalkar A.M. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Pusad , Yavatmal 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Khed - Rajgurunagar , 
Pune, vice Shri Sitaram N. Patil 


132 Shri Patil Sitaram N. 


District Judge - 2 and Assistant 
Session Judge Khed 
Rajgurunagar, Pune 


District Judge - 3 and Assistant 
Session Judge Khed - Rajgurunagar, 
Pune, 


133 Smt. Anand M.A. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Gondia 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Raigad at Alibag , vice 
Shri R.G.Malshetti 


HTTC (H.3.f . ) - 831 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


134 Shri Malshetti R.G. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Raigad at Alibag 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Raigad at Alibag, vice 
Shri S.M. Bukke 


135 Shri Bukke S.M. 


District Judge - 4 and Assistant 
Session Judge , Raigad at Alibag 


District Judge - 5 and Assistant 
Session Judge , Raigad at Alibag , 


136 Smt. Bankar P.P. 


Adhoc District Judge -4 and 
Assistant Session Judge , 
Ahmednagar 


Adhoc District Judge -1 and Assistant 
Session Judge Mangaon , Raigad at 
Alibag , vice Shri R.V. Lokhande 
transferred 


137 Shri Gaikwad Sunil S. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Ratnagiri 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Khed , Ratnagiri, 


138 Smt. Nandeshwar U.M. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Nashik 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Sangli, vice Shri A.N. 
Patil 


139 Shri Patil A.N. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Sangli, vice Smt. S.S. 
Sapatnekar transferred 


140 Shri Satawalekar D.P. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Sangli. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Sangli, vice Shri R.R. 
Vaishnav transferred 


141 Smt. Dixit V.A. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Sangli, vice Shri D.P. 
Satawalekar 


142 Shri Kakatkar V.B. 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Sangli , vice Smt. V.A. 
Dixit 


143 Shri Bhosale P.G. 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Sangli, vice Shri V.P. 
Desai transferred 


144 Shri Jagtap R.V. 


District Judge - 10 and Assistant 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 8 and Assistant 
Session Judge , Sangli, vice Shri V.B. 
Kakatkar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


२ ९ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


145 Shri Pol S.P. 


District Judge - 6 and Assistant 
Session Judge , Akola 


District Judge - 9 and Assistant 
Session Judge , Sangli, vice Shri P.G. 
Bhosale 


146 Shri Chandgade S.M. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge Islampur, Sangli 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Islampur, Sangli , vice 
Shri R.B. Rote transferred 


147 Shri More N.L. 


Judge , City Civil Court and District Judge -2 and Additional 
Additional Session Judge , Mumbai Session Judge , Satara , vice Shri R.D. 

Deshpande transferred 


148 Shri Datir C.S. 


District Judge - 13 and Additional District Judge – 3 and Additional 
Session Judge , Aurangabad Session Judge , Satara , vice Smt. V.B. 

Pargaonkar 


149 Smt. Pargaonkar V.B. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Satara 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Satara, vice Shri B.S. 
Wavre 


150 Shri Wavre B.S. 


District Judge -4 and Additional 
Session Judge , Satara 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Satara , vice Shri 
Sharad R. Pawar 


151 Shri Pawar Sharad R. 


District Judge - 5 and Assistant 
Session Judge , Satara 


District Judge - 6 and Assistant 
Session Judge , Satara , vice Shri D.R. 
Shetty 


152 Shri Shetty D.R. 


District Judge - 6 and Assistant 
Session Judge , Satara 


District Judge - 7 and Assistant 
Session Judge , Satara , 


153 Smt. Wairagade A.S. 


Adhoc District Judge -2 and 
Assistant Session Judge , Satara 


Adhoc District Judge -1 and Assistant 
Session Judge , Satara, vice Shri N.D. 
Khose transferred 


154 Shri Auti S.A.A.R. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Osmanabad 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Karad , Satara , vice 
Shri D.H. Keluskar transferred 


155 Shri Rote R.B. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Islampur, Sangli 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Sindhudurg at Oros, 


ATT TA (7.3.fq .) - 4 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


SR . 
NO . 


NEW POSTING 


156 Shri Avhad V.P. (* ) 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Amalner , Jalgaon 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Solapur, vice Shri 
M.V. Morale retiring on 31.05.2019 


157 Shri Patwadkar V.H. 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Aurangabad 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Solapur, vice Shri 
K.G. Joshi transferred 


158 Shri Kadam V.P. 


Judge, City Civil Court and 

District Judge - 1 and Additional 
Additional Session Judge Dindoshi, Session Judge Malshiras , Solapur, 
Mumbai 

vice Shri R.R. Patare transferred 


159 Smt. Bora K.V. 


District Judge - 10 and Additional District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Ahmednagar Session Judge Pandharpur, Solapur, 


160 Shri Murumkar D.G. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Pune 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Thane , vice Shri H.M. 
Patwardhan 


161 Shri Vaishnav R.R. (* ) 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Sangli 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Shri V.Y. 
Jadhav 


162 Shri Jadhay VY . 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Shri P.P. 
Jadhav 


163 Shri Bahalkar S.B. 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Smt. K.D. 
Shirbhate 


164 Shri Jadhav P.P. 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Thane , vice Shri R.V. 
Tamhanekar 


165 Shri Gupta R.S. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Nandurbar 


District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Smt. S.A. 
Sinha transferred 


166 Smt. Shirbhate K.D. 


District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Smt. 
N.H.Makhare transferred 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


३१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


NEW POSTING 


SR . 
NO . 


167 Shri Tamhanekar R.V. 


District Judge - 6 and Additional 
Session Judge , Thane 


District Judge - 9 and Additional 
Session Judge , Thane, vice Shri S.S. 
Tambe 


168 Shri Tambe S.S. 


District Judge - 9 and Assistant 
Session Judge , Thane 


District Judge - 10 and Assistant 
Session Judge , Thane, 


169 Shri Pandharikar A.S. (* ) 


Adhoc District Judge -2 and 
Assistant Session Judge 
Khamgaon , Buldhana 


Adhoc District Judge -3 and Assistant 
Session Judge , Thane, vice Smt. A.V. 
Choudhari Inamdar transferred 


170 Shri Keluskar D.H. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Karad , Satara 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Palghar, Thane, vice 
Shri S.S. Gulhane 


171 Shri Gulhane S.S. 


District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge Palghar, Thane 


District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge Palghar, Thane, vice 
Shri R.N. Majgaonkar transferred 


172 Smt. Kadam A.U. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Kolhapur 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Vasai, Thane , vice Shri 
R.R. Bhosale transferred 


(ON REPATRIATION ) 


173 Shri Rajandekar A.S. 


Joint Charity Commissioner , 
Amravati 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Wardha , vice Smt. 
M.V. Bhatia 


174 Smt. Bhatia M.V. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Wardha 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Wardha, 


175 Shri Mishra R.M. (* ) 


District Judge - 4 and Additional 
Session Judge , Jalna 


District Judge - 3 and Additional 
Session Judge , Wardha , 


176 Shri Majgaonkar R.N. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Palghar , Thane 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Hinganghat, Wardha , 
vice Shri S.V. Khongal transferred 


177 Shri Menjoge S.M. 


District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Pune 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Washim , vice Shri 
S.B. Parate transferred 


ATT TC (9.3.fq .) - 437 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


NAME 


PRESENT POSTING 


SR . 
NO . 


NEW POSTING 


178 Shri Naikwad P.B. 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge Shahada , 
Nandurbar 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge Darwha , Yavatmal , 
vice Shri A.K. Lahoti transferred 


179 Shri Phad B.Y. 


District Judge - 3 and Assistant 
Session Judge Pusad , Yavatmal 


District Judge - 2 and Assistant 
Session Judge Pusad , Yavatmal, vice 
Shri A.M. Ambalkar transferred 


180 Shri Pondkule R.R. 


Judge Family Court , Kolhapur 


Judge Family Court , Ahmednagar, 
vice Shri R.M.Pande transferred 


181 Shri Agnihotri P.K. 


Judge Family Court , Nagpur 


Judge Family Court , Buldhana, vice 
Shri R.S. Tiwari transferred 


182 Shri Pathak V.B. (* ) 


Judge Family Court , Latur 


Judge Family Court , Dhule , vice Shri 
A.H. Sayyed transferred 


183 Smt. Newase A.S. 


District Judge - 12 and Assistant 
Session Judge , Aurangabad 


Judge Family Court , Kolhapur, vice 
Shri R.R. Pondkule transferred 


184 Shri Maner N.K. 


District Judge - 17 and Additional Judge Family Court , Latur, vice Shri 
Session Judge , Pune 

V.B. Pathak transferred 


185 Smt. Thakur K.V. 


Judge Family Court , Nashik 


Judge Family Court ,Mumbai, 


186 Smt. Darekar J.P. 


District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Jalgaon 


Judge Family Court , Mumbai, 


187 Shri Ganatra H.K. 


Judge , Family Court ,Mumbai 


Judge, Family Court , Pune , 


188 Shri Kanthale S.S. ( * ) 


Member, Industrial Court , Jalna 


Member , Industrial Court , Nagpur , 


Bombay, 
dated 15th May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१ ९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 


क्रमांक रापोस.२२१९ / प्र.क्र .११८ / पोल-१ अ . - राज्य पोलीस सेवेतील निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


अ.क्र . 


अधिका-याचे नांव 


नेमणुकीचेठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


सदाशिव विष्णूपंत चौधरी 


३१/ ०१/ २०१९ 


२ . 


अविनाश माधव सोनावणे 


३१ / ०१/ २०१ ९ 


३ . 


राजेंद्र अनंत सावंत 


३१/ ०१/ २०१ ९ 


४ . 


सुरेश रामचंद्र घाडगे 


३१ / ०१/ २०१ ९ 


५ . 


२८ / ०२/ २०१९ 


६ . 


अभय वासुदेव सायगावंकर 
दिलीप सुरेश गावित 
महादेव दत्तात्रय वावळे 


२८ / ०२/ २०१९ 


७ . 


२८ / ०२/ २०१९ 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किनवट 
उपविभाग , नांदेड 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गंगापूर 
उपविभाग, औरंगाबाद ग्रामीण 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , जव्हार 
उपविभाग . जि . पालघर 
सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, 
रत्नागिरी 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुक्ताईनगर 
उपविभाग, जि . जळगांव 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , वरोरा 
उपविभाग, जि . चंद्रपूर 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
पोलीस उप अधीक्षक , शस्त्र निरीक्षण 
शाखा, ( आयुधिक ) पुणे 
सहायक पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 

आयुक्त , 

औरंगाबाद शहर 


८ . 


सुभाष शांताराम नेवे 


२८ / ०२ / २०१९ 


९ . 


प्रताप दत्तात्रय पवार 


२८/ ०२/ २०१९ 


१० . 


सुदाम पंडीत बेलदार 


२८ / ०२ / २०१९ 


११. 


दत्तात्रय दादू सागर 


२८ / ०२ / २०१ ९ 


१२. 


शांताराम हरि पाटील 


३१/ ०३ / २०१ ९ 


१३ . 


गोवर्धन धनाजी कोळेकर 


सहायक पोलीस 


३१/ ०३ / २०१ ९ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९/ श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


अधिका-याचेनांव 


नेमणुकीचेठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


१४ . 


३१ / ०३/ २०१९ 


सुधीर रामचंद्र रणशेवरे 
अविनाश रामचंद्र मोहिते 


१५. 


सहायक पोलीस 


ठाणे शहर 


३१ / ०३/ २०१९ 


१६. 


महेश्वर दत्तात्रय रायकर 


३१ / ०३/ २०१९ 


सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

आयुक्त , 
पोलीस उपअधीक्षक , आर्थिक गुन्हे शाखा, 
सांगली 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुरबाड 
उपविभाग, 

ठाणे 

( ग्रा .) 
पोलीस उप अधीक्षक , दहशतवाद विरोधी 


१७. 


राजेंद्र माधवराव मोरे 


३१ / ०३/ २०१९ 


१८ . 


राजेंद्र लक्ष्मण कुलकर्णी 


३१ / ०३/ २०१ ९ 


पथक 


१ ९ . 


संजीव शंकर पारकर 


३१ / ०३ / २०१ ९ 


२० . 


माणिक आसाराम बाखरे 


३१/ ०३ / २०१९ 


२१ . 


संजीव शशिमोहन म्हैसेकर 


३१/ ०३/ २०१९ 


२२ . 


संजय लक्ष्मण कदम 


३० / ०४/ २०१९ 


२३ . 


३० / ०४/ २०१ ९ 


२४ . 


सहायक पोलीस 


३०/ ०४/ २०१९ 


शांताराम तुकाराम अवसरे 
ज्ञानोबा नरहरी मुंढे 
नसुरउद्यीन अब्दुल रहमान खान 
महारू भिकाजी पाटील 


२५ . 


३० / ०४/ २०१९ 


पोलीस उप अधीक्षक , अपर पोलीस 
महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई 
यांचे वाचक 
पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, 
पुणे ( ग्रा .) 
अपर उप आयुक्त , राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
( ए.ट.प.) 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 

आयुक्त , 

औरंगाबाद शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
पोलीस उप अधीक्षक , जिल्हा जात 
पडताळणी समिती, नाशिक 
पोलीस उप अधीक्षक , पोलीस प्रशिक्षण 
केंद्र, सोलापूर 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र .५, दौंड 
सहायक पोलीस 

आयुक्त , 
पोलीस उप अधीक्षक , आर्थिक गुन्हे शाखा, 

औरंगाबाद ( ग्रा .) 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उप अधीक्षक , 


२६. 


३० / ०४/ २०१९ 


२७. 


रामकृष्ण महादेव भोसले 


३०/ ०४ / २०१ ९ 


२८ . 


राजेंद्र शेषराव मोरे 


३० / ०४/ २०१९ 


२ ९ . 


अनिल नारायण सकपाल 


ठाणे शहर 


३१/ ०५ / २०१९ 


३०. 


सोमनाथ एकनाथ मालकर 


३१ / ०५/ २०१ ९ 


३१ . 


भरत श्रीरंग गायकवाड 


३१/ ०५/ २०१ ९ 


३२ . 


सतीश बाळासाहेब माने 


मुख्यालय , कोल्हापूर 


३१ / ०५/ २०१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


३५ 


अ.क्र . 


अधिका-याचेनांव 


नेमणुकीचेठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


or 


२ 


३ 


४ 


३३ . 


३१/ ०५/ २०१९ 


३४ . 


३१/ ०५/ २०१९ 


३५. 


३१ / ०५/ २०१९ 


३६ . 


३१/ ०५ / २०१९ 


३७ . 


३१ / ०५ / २०१९ 


३८ . 


३१ / ०५ / २०१९ 


३ ९ . 


गौत्तम पांडूरंग पवार 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वैजापूर 

उपविभाग , औरंगाबाद ( ग्रा .) 
जनार्दन रखमा थोरात सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सतीश शंकरराव पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , पिंपरी चिंचवड 
विश्वेश्वर प्रभाकर नांदेडकर सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
शैलेंद्र काळू गायकवाड 

सहायक पोलीस 

आयुक्त , बृहन्मुंबई 
प्रभाकर बाजीराव ढमाले 

सहायक पोलीस 

आयुक्त , पुणे शहर 
विनय पंढरीनाथ कुलकर्णी 

सहायक पोलीस 

आयुक्त , बृहन्मुंबई 
गणपतराव सदाशिव माडगुळकर | सहायक पोलीस 

आयुक्त , 

पिंपरी -चिंचवड 
ज्ञानेश्वर दशरथ शिवथरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, लोणावळा 

उपविभाग, पुणे ( ग्रा .) 
महादेव मारूती भोर 

सहायक पोलीस 

आयुक्त , 
ज्ञानेश्वर रामचंद्र जवळकर सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
दादासाहेब सिंधू शेळके पोलीस उप अधीक्षक, महामार्ग, पुणे 
देविदास रघुनाथ पाटील पोलीस उप अधीक्षक , आर्थिक गुन्हे शाखा, 


३१/ ०५ / २०१९ 


४० . 


३१ / ०५/ २०१९ 


४१ . 


३१ / ०५/ २०१ ९ 


४२ . 


ठाणे शहर 


३१ / ०५/ २०१९ 


४३ . 


३१/ ०५/ २०१९ 


४४ . 


३१/ ०५/ २०१९ 


४५ . 


३१ / ०५/ २०१९ 


नाशिक ( ग्रा . ) 


४६ . 


चंद्रकांत गणपती कांबळे 


३१/ ०५/ २०१९ 


४७ . 


सोपान सतबाजी मोरे 


३१/ ०५/ २०१९ 


४८ . 


३१/ ०५/ २०१ ९ 


पद्माकर तुकाराम चव्हाण 
प्रकाश नामदेव मेढे 


४ ९ . 


३१/ ०५ / २०१९ 


अपर पोलीस अधीक्षक ( एटप), गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, औरंगाबाद 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , परभणी 
ग्रामीण उपविभाग, जि . परभणी 
सहायक पोलीस 

आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 
अक्कलकुआ उपविभाग, नंदूरबार 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर 


५० . 


३१ / ०५/ २०१९ 


५१. 


३१ / ०५/ २०१९ 


५२ . 


३१ / ०५/ २०१९ 


५३. 


नरसिंग मण्याबापू भोसले 
रामचंद्र बहिरा माने 
देविदास विश्वासराव पाटील 
सुभाष साहेबराव निकम 
दत्तात्रय वासुदेव सावंत 
अंबादास भिका पवार 
बाजीराव दादोबा मोहिते 


३१/ ०५/ २०१९ 


५४ . 


३१/ ०५/ २०१९ 


५५. 


३१/ ०५/ २०१९ 


५६. 


३१/ ०५ / २०१९ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१, २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


. 


अ.क्र . 


अधिका-याचे नांव 


नेमणुकीचे ठिकाण 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


or 


२ 


३ 


४ 


५७. 


शिरीषकुमार रामचंद्र देसाई 


३१/ ०५/ २०१ ९ 


५८ . 


३१ / ०५/ २०१ ९ 


मनोहर नारायण गवळी 
(निलंबित ) 
प्रभाकर सिताराम कदम 


५ ९ . 


३१ / ०५/ २०१९ 


सहायक पोलीस 

आयुक्त , दहशतवाद 
विरोधी पथक , मुंबई 
सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र. ३, कोल्हापूर 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र . ११, नवी मुंबई 
सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
बल गट क्र . १०, सोलापूर 
सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस 
बल , गट क्र . ८, मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 


६० . 


गणेश तुकाराम मोरे 


३१/ ०५ / २०१ ९ 


६१ . 


भास्कर सखाराम महाडीक 


३१/ ०५/ २०१ ९ 


६२ . 


बाजीराव राजाराम भोसले 


३१/ ०५/ २०१ ९ 


तसेच, खालील तक्त्यात दर्शविलेले राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी त्यांच्या वैयक्तिक कारणास्तव 


अ.क्र . 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


शासकीय सेवेतून स्वेच्छासेवानिवृत्त झाले आहेत : 

अधिका-याचेनांव नेमणुकीचेठिकाण 
श्री . रविंद्र खंडेराव डोईफोडे, सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 
श्री . अरविंद बाबूराव आडके, सहायक पोलीस आयुक्त , 

नाशिक 
शहर 


१ . 


२८/ ०२/ २०१ ९ ( म.पु.) 
२५/ ०३/ २०१ ९ ( म.पू.) 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


